कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणा व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
यंत्रणेतील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : कौविउ-२०१८/प्र.क्र.५१/प्रशा-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०१८. 


संदर्भ - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


शासन परिपत्रक - 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 


बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


प्रख्यापित करण्यात आला आहे. 


२. उक्त अधिनियमामधील कलम (४) मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, सामान्यपणे, वर्षातून 


केवळ एकदाच एप्रिल किंवा मे महिन्यात करण्यात येतील, अशी तरतूद विहित करण्यात आलेली आहे. 


तथापि या कलमाचे परंतुकातील तरतुदीनुसार खाली नमूद केलेल्या परिस्थितीत वर्षातील कोणत्याही 
वेळी बदली करण्यात येईल, 


(एक) नव्याने निर्माण केलेल्या पदावर किंवा सेवानिवृत्ती, पदोन्नती, राजीनामा, 
पदावनती, पुन:स्थापन यामुळे किंवा बदलीच्या परिणामस्वरुप रिक्‍त झालेल्या 
पदांवर किंवा रजेवरुन परत आल्याच्या बाबतीत व 

(दोन) अपवादात्मक परिस्थितीमुळे किंवा विशोष कारणांमुळे बदली करणे आवश्‍यक 
आहे अशी सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल अशा बाबतीत, तसे लेखी 
नमूद केल्यानंतर आणि लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेने 


३. काही कर्मचारी/अधिकारी यांचे बदलीबाबत लोकप्रतिनिधींमार्फत विभागास वेळोवेळी पत्रं प्राप्त 


होत असतात. अशा पत्रांची दखल घेवून त्यानुसार बदल्यांबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्यात येतात. 


परंतु अशी प्रकरणे वारंवार उद्भवत असल्यामुळे, बदल्यांबाबतची नागरी सेवा मंडळाची बैठक वर्षातून 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कौविउ-२०१८/प्र.क्र.५१/प्रशा-२ 


दोन वेळाच घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. प्रथम बैठक एप्रिल-मे महिन्यात घेण्यात येईल. या 


बैठकीत प्रशासकीय/नियतकालिक बदल्यांसोबत विनंती/शिक्षापात्र बदल्यांबाबत निर्णय घेण्यात येईल. 


दुसरी बैठक ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात येईल या बैठकीत विनंती/शिक्षापात्र बदल्यांबाबत 
निर्णय घेण्यात येईल. 


४. APN Pa मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीपूर्वी सर्व संबंधितांना ७ दिवसांची मुदत देवून त्यांचा पंसतीक्रम/ 


विनंती घेण्यात येईल. सर्वसाधारणपणे ज्येष्ठताक्रमानुसार, प्रशासकीय कारणे व गरज लक्षात घेवून 


बदल्या करण्यात येतील. 


५. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचाळनालय तसेच संचालक, व्यसाय शिक्षण 


व प्रशिक्षण संचालनालय, यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, उपरोक्‍त कालावधी व्यतिरिक्त 


बदल्यांचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येवू नये. 


६. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०३२३१८०५१३५००३ असा आहे. हे शासन 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Sangeeta Ajit Shind. 


Sangeeta (५५५५, 


talCode=400032, st=Mah. hi 
2.5.4.20=ba607066e7a34e428b7c7c73de0f7 


09a315a2af5075fd47f1e08389aa137b81 
jit Shinde ses 


Date: 2018.03.26 11:32:31 +05'30' 


(संगीता अ. शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचाळनाळय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 

सर्व विभागीय सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 

सर्व उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
सर्व उपसंचालक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालये 

सर्व सहायक संचालक, Hered विकास, रोजगार व उद्योजकता 

मा.मंत्री (कौशल्य विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) सर्व उप सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९) सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०) निवडनस्ती (प्रशा-२) 


A) -O 


3 


4 
& 


S ०८ 
Ss > :- << >> << > => 


पृष्ठ २ पैकी २ 


